महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण १०१८/प्र.क्र.१२२/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: १८ फेब्रुवारी ,२०१ ९ 


वाचा : समक्रमाकीत शासन आदेशा दिनांक १२.१०.२०१८. 
शासन आदेठा 


मा.उच्च न्यायालयाच्या दि.०६.०८.२०१८ रोजीच्या आदेशास अनुसरुन मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी 
त्याच बरोबर अवर सचिव, उपसचिव व सह सचिव संवर्गाच्या दि.०१.०१.१९८६ पासूनच्या ज्येष्ठतासूच्या 
पुनर्विलोकित करण्यासाठी उपरोक्त दिनांक १२.१०.२०१८ च्या आदेशान्वये अवर सचिव, सा.प्र.वि./कार्यासन 
१४ यांच्या पर्यवेक्षीय नियंत्रणाखाली अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा एक गट (Cell) स्थापन करण्यात आला आहे. या 
गटामधील पुढील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा दिनांक ०१.०२.२०१९ पासून ३१.०५.२०१९ पर्यंत 
वाढविण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकारी/ कर्मचारी यांचे पदनाम सध्याचा विभाग 
क्र. नांव 
| 9 | श्री.प्र.रा.साळी कक्ष अधिकारी वित्त विभाग 
२  श्री.रा.भि.महाजन सहायक कक्ष अधिकारी नगर विकास विभाग 
३ | श्री.संतोष सावंत लिपिक-टंकलेखक सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


२. या प्रकरणी उपरोक्त दिनांक १२.१०.२०१८ च्या हासन आदेशातील अन्य अटी व शार्ती जशाच्या तझा 
लागू राहतील 


३. सदर SA आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२१८१६२४०३७२०७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने क 
Gajanan Bhimrao ८: 


Gurav 


=54b11b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e360f73b6 
ect, cn=Gaj himrao Gurav 

18 16:25:57 +05'30' 
अवर सचिव > महाराष्ट्र शासन 


s 
82696 

Date: 20 
(ग. 


प्रति, 
संबंधित कक्ष अधिकारी/सहायक कक्ष अधिकारी/लिपिक-टंकळेखक (संबंधित मंत्रालयीन 
विभागामार्फत) 
प्रत, 
१. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, संबंधित विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. (संबंधित मंत्रालयीन 
विभागामार्फत) 
२. सह/ उप सचिव (आस्थापना), संबंधित विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
३. सह सचिव (कार्यासन १४-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
४. निवडनस्ती 


